शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत सन 
२०२०-२१ मधील मंजूर कामात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : नाक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.३१/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ मे, २०२१ 


वाचा: - १) शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि -२०२० /प्र.क्र.9७७/का-९, 
दि.१९/०३/२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट " अ" मध्ये अ. क्र. २ (३ व ४ )येथील बीड जिल्हयातील बीड 
म.न.पा /न.पा/न.प. क्षेत्रामधील विकासकामांना खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. | जिल्हा | म.न.पा./ विकास कामाचे नांव मंजूर निधी 

क्र. न.पा./ (रुपये 
न.प. लाखात) 

2 | बीड बीड ।४ प्रभाग क्र. १६ मध्ये झमझम कॉलनी येथे सभागृह बांधकाम . | 93 लक्ष 


५ प्रभाग क्र. १४ मध्ये युसुफिया किराणा, शोख इलीयाज | १२ लक्ष 
मुस्तकीन, मेहमुद पटेल, आयुब घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व 
नाली बांधकाम. 


एकूण रुपये | २५ लक्ष 


उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशात बीड जिल्हयातील, बीड म.न.पा. / न.पा. / न.प. करिता मंजूर 
अ.क्र. २ येथील ४ व ५ Hard विकासकामांची मान्यता रद्द करुन त्याऐवजी नवीन विकासकाम समाविष्ट करण्यास , 
तसेच अनुदानामध्ये बदल करुन सदर कामाची कार्यान्वित यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग बीड (१) कडे 
वर्ग करण्याबाबत खालील प्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर विकासकाम पुढीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावे. 


अ. ' जिल्हा म.न.पा./ विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. न.प./ (रुपये लाखात) 
न.पा. 
२ बीड बीड ।मोमीनपुरा भागात शादीखाना बांधकाम करणे २५ लक्ष 


एकूण रुपये २५ लक्ष 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.३१/का.९ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०५२४१६३१४९७२१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटलस्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Dinesh M. Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 


१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

११. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


